भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नवी दिल्ली व राज्य 
शासनाच्या अनुक्रमे ७५:२५ टक्के अर्थ सहाय्याने 
राज्यातील कृषि विद्यापीठांतर्गत संशोधन विषयक 
प्रकल्पासाठी राज्य शासनाचा हिस्सा म्हणुन २५ टक्के 
अनुदान मंजूर करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, wpa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
शासन निर्णय क्रमांक : कृषिवि-३७१९/प्र. क्र. ५१/७-अ, 
दिनांक : २७ ऑगस्ट, २०१९. 


वाचा :- १ कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : कृषिवि-२०१०/प्र. क्र.२१/२०-अ, 

दि. २९ /१०/२००२ 

२) संचालक (संशोधन) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन, पुणे यांचे पत्र 
जा. क्र. मकृप/९७ वी बैठक/२६९/२०१९, दि. २९.१.२०१९ 

३) संचालक (संशोधन) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन, पुणे यांचे पत्र 
जा. क्र. मकृप/९७ वी बैठक/२७०/२०१९, दि. २९.१.२०१९ 

४) संचालक (संशोधन) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन, पुणे यांचे पत्र 
जा. क्र. मकृप/संशोधन/३६६/२०१९, दि. ०७.०२.२०१९ 

५) शासनाचे पत्र क्र. कृषिवि-३७१९/प्र.क्र.५१/७अ, दि.१९.८.२०१९ 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठांतर्गत शिक्षण, संशोधन तसेच विस्तार शिक्षण योजना 
राबविण्यासाठी प्रामुख्याने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नवी दिल्ली या संस्थेमार्फत अर्थसहाय्य 
मंजूर करण्यात येते. त्या अर्थसहाय्यातुन राज्यातील कृषि विद्यापीठांमध्ये शिक्षण, संशोधन व विस्तार 
प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्यात येते. विद्यापीठांनी सादर केलेले संशोधन प्रकल्प २ ते ५ वर्षे 
कालावधीकरीता ७५:२५ टक्के (भाकृअप ७५ टक्के व राज्य शासन २५ टक्के) या अनुदान तत्वावर 
मंजूर करण्यात येतात. संदर्भ क्र. २ अन्वये, केंद्र शासन / भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नवी दिल्ली 
/ बहिस्थ: संस्थांच्या अर्थसहाय्याने कृषि विद्यापीठांतर्गत प्रकल्प / योजना / कार्यक्रमाची 
अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि पुरेपूर विनियोग करण्यासाठी संबंधित प्रकल्पांना आवश्‍यक तेथे 
शासनाची मान्यता देण्यासाठी मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात 
आलेली आहे. मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली सदर समितीची बैठक दि. ४ जुले, २०१९ रोजी 
मंत्रालय, मुंबई येथे Ws sist. सदर बैठकीमध्ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नवी दिल्ली व 
राज्य शासनाच्या अनुक्रमे ७५:२५ टक्के अर्थ सहाय्याने राज्यातील कृषि विद्यापीठांतर्गत संशोधन 
विषयक प्रकल्पांसाठी राज्य शासनाचा हिस्सा म्हणुन २५ टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले. 
त्यानुसार डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला अंतर्गत ०२ प्रकल्प राबविण्याकरीता राज्य 
शासनाचा २५ टक्के हिस्सा मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१९/प्र. क्र. ५१/७-अ, 


शासन निर्णय- 


भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नवी दिल्ली व राज्य शासनाच्या अनुक्रमे ७५:२५ टक्के अर्थ 
सहाय्याने राज्यातील कृषि विद्यापीठांतर्गत संशोधन विषयक प्रकल्पांची अंमळबजावणी करणेबाबत 
मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. ४ जुले, २०१९ रोजी मंत्रालय, मुंबई येथे झालेल्या 
बैठकीमध्ये खालील नमुद करण्यात आलेल्या ०२ संशोधन प्रकल्पांना शासनाच्या योजनांतर्गत 
तरतुदीमधुन राज्य शासनाच्या २५ टक्के हिऱ्याचा निधी मंजूर करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


अ.क्र. प्रकल्पांचे नांव भाकृअप ७५ टक्के | राज्य शासन २५ 
हिस्सा टक्के हिस्सा 
| अखिल भारतीय समन्वयित हरभरा | ८२,६१,३१३.०० २७,५३,७७२.०० 


प्रकल्प (डॉ.पंदेकृवि, अकोल) 
2 ।अखिल भारतीय समन्वयित तण | १,४८,१९,४४४.०० । ४९,३९,८१५.०० 
व्यवस्थापन प्रकल्प (डॉ.पंदेकृवि, अकोला) 
एकुण २,३०,८०,७५७.०० | ७६,९३,५८७.०० 


2. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नवी दिल्ली व राज्य शासनाच्या अनुक्रमे ७५:२५ Tae अर्थ 
सहाय्याने, उपरोक्‍त ०२ प्रकल्प हे सन २०१५-१६ ते २०१९-२० या पाच वर्षाच्या कालावधीमध्ये 
राबविण्याकरीता, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला यांचे कार्यकारी परिषदेची मान्यता 
घेऊन माहे एप्रील, २०१५ पासुन प्रकल्प राबविण्यास सुरवात झालेली आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख 
कृषि विद्यापीठ, अकोला यांनी सदरचे प्रकल्प राबविण्यासाठी राज्य शासनाचा हिऱ्यापोटी अपेक्षित 
असलेला खर्च विद्यापीठाच्या महसुलातुन भागविलेला आहे. सदर खर्चाची प्रतिपुर्ती करण्यासाठी 
शासनाच्या योजनांतर्गत तरतुदीमधुन, राज्य शासनाच्या २५ टक्के हिऱ्याचा निधी 
रु. ७६,९३,५८७.०० /- मंजूर करण्यात येत आहे. 


३. वरील संशोधन प्रकल्पांची अंमलबजावणी, संनियत्रण व मुल्यमापन केंद्र शासनाने दिलेल्या 
निकषानुसार वेळोवेळी करण्यात यावे. 


8, सन 2098-20 या आर्थिक वर्षामध्ये, खालील लेखाशिर्षांतर्गत उपलब्ध असलेल्या 
अनुदानातुन खर्च भागविण्यात यावा. 


मागणी क्र. डी-३ 

२४१५, कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण 

०१, पीक संवर्धन 

१२०- इतर संस्थांना अनुदान 

(०० (२१) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अर्थसहाय्यित योजनेंतर्गत डॉ. पंजाबराव 
देशमुख कृषि विद्यापीठास सहाय्यक अनुदान (२४१५ ११०१) 

३१, सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१९/प्र. क्र. ५१/७-अ, 


षु. या संशोधन प्रकल्पांकरीता राज्य शासनामार्फत उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीच्या 
विनियोगाबाबतची प्रमाणपत्रे संबंधित प्रकल्पाचे आहरण व संवितरण अधिकारी व नियंत्रण अधिकारी 
यांच्या स्वाक्षरीने शासनास सादर करावे. 

६. या प्रकरणी महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम, १९८३ परिनियम, १९९० आणि 
BARAT, १९९१ मधील तरतुदीच तसेच प्रचलित शासन आदेशा / कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात 
यावा. 

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०८२७१५१९१६३२०१ 
असा आहे. सदर झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Gite Pratap Vi 


e 0 
DN: c=IN, ०5 harashtra, ou=Agriculture and 
| e | ठे ठे Animal Husbandry, Dairying and Fisheries Department, 
talCode=400032, st=Mah, hi 
2.5.4.20=fa90705dc27d17e7f5a948e535706ff2c3a1 f6c321 2fb 


Venkatrao यावा 
(प्रताप गिते) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१. सदस्य सचिव तथा महासंचालक / सल्लागार (वित्त), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन 
परिषद, पुणे, 

२. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक / संचालक (शिक्षण) / विद्यापीठा अभियंता, डॉ. पंजाबराव 
देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, 

३. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, अकोला 

४. उपविभागीय कृषि अधिकारी, अकोला 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला, जिल्हा अकोला, 

७. उपकोषागार अधिकारी, अकोला, जिल्हा अकोला, 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

९. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

११.मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

१२.उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

१३.वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, 

१४.कक्ष अधिकारी, कार्यासन २ओ / Est, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, 

१५.कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय, मुंबई - Yoo ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


